मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल 
असलेल्या याचिका क्र. ३८६/२००४, 
: ७२१२००४ आणि १०९४/२००४ बाबत. 
. कारागृह सुधारणांबाबत, 


महाराष्ट्र शासन 
“aye विभास , 
शासन निर्णय, क्रे. एमअआयएस २००४/११७/ पीञरएस-२, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, दिनांक: १७ फेब्रुवारी २००४, 


शारून निर्णय ५... कारागृहाच्या विविध समस्थांसंदर्भात सर्वश्री राजेंद्र बिडकर. सुनिल सुरेश शिंदे 
फन सेंटर फॉर ह॒युमन राई टस अँड at यांनी मा. उच्च न्यायालय. मुंबई येथे क्रिमिनल रिट 
एिटीशन (घीआयएल) क्रमांक अनुक्रमे ३८६/२००४, ७२१/२००४ व १०९४/२००४ दाखल केलेल्या 
आहेत. सदर रिट पिटिशनच्या devia मा.उच्च न्यायालयाने आदेशित केल्याप्रमाणे महा अधिवक्ता, 
महाराष्ट्र राज्य यांनी संबंधित सर्व विभागा'च्या सचिवांच्या -अनेक बैठका घेतलेल्या होत्या. था 
बैठकांमध्ये झालेल्या 'चर्चेवर आधारित राज्य शासनातर्फे अपर मुख्य सचिव (गृह) यांनी प्रतिज्ञापत्न 
दाखल केलेले आहे. या प्रतिज्ञापभात कारागृहांचे संगणकीकरण, व्हिडीओ कॉन्फरसिंगची योजना 
अंमलात आणणे, नवीन कारागृहांची निर्मिती करणे, कारागृहातील रिक्‍त पदे 'मरणे व कारागृहात 
प्रसाधनगृहे बांधणे इत्यादी बाबींचा उल्लेख करण्यात आलेला असून त्या पूर्ण होण्याबाबत विहित 
कालावधी नमूद करण्यात आलेला आहे. वर नमूद केलेल्या बाबी या Falke कालावधीत पूर्ण करणे 
आवश्यक असल्याने त्यांच्या प्रगतीवर ward नियंत्रण ठेवण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या 
अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे :- 


१) अपर मुख्य सचिव (गृह) - अध्यक्ष 
र) प्रधान सचिव (तुरुंग), गृह विभाग - सदस्य 
३) प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग - सदस्य 
४) सचिव (व्यथ), वित्त विभाग - सदस्य 
५) सरशिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग - सदस्य 
६) सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमारती) - सदस्य 
७) कारागृह महानिरीक्षक,महाराष्ट्र राज्य,पुणे - सदस्य 
८) संचालक, आरोग्य सेवा - सदस्य 
९ संचालक, वैद्यकीय शिक्षण - सदस्य 
१०) सह सर्चिव/उप सरचिव,सोर्वजनिक आरोग्य विभाग - सदस्य 
११) सह सर्चिव/उप सर्चिव,बैद्यकीय शिक्षण विभाग - सदस्य 
१२) कारागृह उप महानिरीक्षक (मुख्यालय) - सदस्य सचिव 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार य नावाने, 


( आ. ग. परदेशी ) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. ..२ 


प्रति, 


पि 


र 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र थासन यांचे स्वीय सहाय्यक 

अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहाय्यक: 

प्रधान सचिव (तुरुंग), गृह विभाग यांचे स्वीयःसहाय्यक 

प्रधान सचिव. सार्वजनिक आंरोग्य' विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक 
सचिव (व्यय), वित्त विभाग यांचे aie सहाय्यक 

सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक 

सचिव (इमारती), सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक 
संचालक. आरोग्य सेवा, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

संचालक, वैद्यकीय शिक्षण, महाराष्ट्र याज्य,मुंबई 


. कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
2 उप सचिव (तुरुंग), Ws विभाग यांचे'स्थीय pes 
. Rite नस्ती (पीआरएसं-२), 


